अधीक्षक अभियंता ,पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे व 
मंडळांतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत व 
रुपांतरीत अस्थायी पदांना दि. १.३.२०१८ ते 
३०.९.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ART २०१८/(प्र.क्र.१९३ /२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: २३.४.२०१८ 


संदर्भ :- १) क्र आस्था -२०१८ /(प्र.क्र.७०/२०१८) सिंव्य (म) दि.१७.२.२०१८ 
२) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांचे 
जा.क्र. /पुमाम/आस्था-३/ २०५० दि.१९.३.२०१८ चे पत्र. 
३) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांचे 
जा.क्र. /पुमाम/आस्था-३/ २५५६ दि.६.४.२०१८ चे पत्र. 
४) वित्त विभाग शा.नि.क्र. पदनि २०१६ प्र क्र८/१६/आपुक, दि ५.३.२०१८ 


शासन निर्णय- 


अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ पुणे व मंडळांतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत 


अस्थायी आस्थापनेवरील १४६६ व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ८९३ पदांना सदर पदे 


विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधाच्या मर्यादेत असल्याचे व सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत या 


ERT अधिन राहून दि. १.३.२०१८ ते दि. ३०.९.२०१८ पर्यंत सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ”नुसार 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. याबाबत होणारा खर्च सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या संबंधित 


लेखार्शीषाखाली खर्ची टाकावा व त्यामधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१७ प्र HL / आपु क, . दि 


५.३.२०१८ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 


उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई , यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः :आस्था २०१८/(प्र.क्र.१९३ /२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७४/५/५/.॥ीकीवा8590118.90०0.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४२३१२३५४७००२७ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत-परिशिष्ट अ ची 
Sanjay Jagannath ५५५५ 
ed £658e3610fa137d1ea1fd3304d639f1d5384d0830 
3 bs 
Savane stam sf70siees747 2127622 
Date: 2018.04.23 12:39:01 +05'30' 
( सं.ज.सवने ) 


प्रत, 


र्‌. 
१०. 


वित्त विभाग (वि.सु-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

वित्त विभाग,(व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

मुख्य अभियंता,(जसं), जलसंपदा विभाग,पुणे 

अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 

कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग,पुणे. 


. कार्यकारी अभियंता, पुणे पाटबंधारे विभाग,पुणे. 

. कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन व्यवस्थापन विभाग,पुणे. 

. कार्यकारी अभियंता, नीरा उजवा कालवा विभाग,फलटण. 
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१,पंढरपूर. 
कार्यकारी अभियंता,चासकमान पाटबंधारे विभाग, चासकमान 


११.कोषागार अधिकारी पुणे /सोलापूर. 

१२.उपकोषागार अधिकारी, फलटण. 

१३.आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.सिं.व्य. (महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः :आस्था २०१८/(प्र.क्र.१९३ /२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


शासन ज्ञापन क्र.आस्था-२०१८/(प्र.क्र. १९३ /२०१८ )/सिं.व्य.('महसूल), दि.२३.४.२०१८चे सहपत्र 
परिशिष्ट “अ 


अधिक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे व मंडळांतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत व 


रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि.१.३.२०१८ ते 
दि.३०.९.२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढीसाठी प्रस्तावित 
अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदांची संख्या 
ae रीत a मुख्य SSNS व उपलेखा शीर्ष 
आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील 
मुदतवाढ मंजूर मुदतवाढ मंजूर 
पदांची संख्या । पदांची संख्या 
ae ? 2 & ५ 
मागणी क्र.-३, 
२७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
न पुणे पाटबंधारे प्रकल्प, (८०) सर्वसाधारण, (००१) 
मंडळ, पुणे ३ E संचालन व प्रशासन, (०४) 
(विवरणपत्र-१) परिरक्षण आस्थापना (०४०७) 
अधीक्षक अभियंता पुणे पाटबंधारे 
मंडळ, पुणे (२७०१ ९९३१) 
(अनिवार्य) 
मागणी क्र.-३, 
मंडळाअंतर्गत २७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
2 | लेखापरिक्षण पथक, प्रकल्प, (८०) सर्वसाधारण, (००१) 
पुणे ३ रि संचालन व प्रशासन, (०४ 
(विवरणपत्र-२) परिरक्षण आस्थापना (०४)(०७) 
अधीक्षक अभियंता पुणे पाटबंधारे 
मंडळ, पुणे (२७०१ ९९३१) 
(अनिवार्य) 
मागणी क्र.-३, 
३ खडकवासला २७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
पाटबंधारे विभाग, पुणे ues Seu प्रकल्प, (८०) सर्वसाधारण, (००१) 
वतर | विवशपवेळ वाळते. व. SRI, (वश 
(विवरणपत्र- | (विवरणपत्र- ह शि मिड) 
ठे ठी क्षण र (०४०७ 
अधीक्षक अभियंता पुणे पाटबंधारे 
मंडळ, पुणे (२७०१ ९९३१) 
(अनिवार्य) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः :आस्था २०१८/(प्र.क्र.१९३ /२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


खडकवासला 
पाटबंधारे विभाग 
विभाग, पुणे या 
कार्यालयातील 
उपविभागाअंतर्गत 
महामंडळ 
आस्थापनेवरील 


२९ 


१४ 


(विवरणपत्र- 
8) 


(विवरणपत्र- 
१४) 


मागणी  क्र.आय-५ (नियत 
अस्थायी आस्थापना) 

४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
या वरील भांडवली खर्च १९०, 
सार्वजनीक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) 
योजनेतर-वेतनावरील खर्चासाठी 
भागभांडवली ATM (०४) (०१) 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळास भागभांडवली 
अंडठादान (४७०१ आय १६२ 
(अनिवायी 


मागणी क्र.आय-५ (रूपांतरित 
अस्थायी आस्थापन) 

४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च १९०, 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणूका, (०२) 
योजनांतर्गत-(०२)(०१) महाराष्ट्र 
कृष्णा खोरे विकास महामंडळास 
भागभांडवळी अंशदान (उर्वरित 
महाराष्ट्र) (४७०१ एच ६२९) 

मागणी क्र.-३ 

२७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
प्रकल्प, ८० सर्वसाधारण, (००१) 
संचालन व प्रशासन (०४) परिरक्षण 
आस्थापना (०४)(०७ अधीक्षक 
अभियंता पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 

(२७०१ ९९३१) (अनिवायी) 


पुणे पाटबंधारे 
विभाग, पुणे 


२२५ 
(विवरणपत्र-५) 


२०७ 
(विवरणपत्र- 
94) 


मागणी क्र.-३ 
२७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
प्रकल्प, ८० सर्वसाधारण, (००१) 
संचालन व प्रशासन (०४) परिरक्षण 
आस्थापना (०४)(०७ अधीक्षक 
अभियंता पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 
(२७०१ ९९३१(अनिवायी 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः :आस्था २०१८/(प्र.क्र.१९३ /२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


ऱि उपसा सिंचन 
व्यवस्थापन विभाग 
पुणे 


१५० 
(विवरणपत्र- 
&) 


४१ 
विवरणपत्र-१६) 


मागणी क्र.-३ 
२७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
प्रकल्प, ८० सर्वसाधारण, (००१) 
संचालन व प्रशासन (०४) परिरक्षण 
आस्थापना (०४)(०७ अधीक्षक 
अभियंता पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 
(२७०१ ९९३१) (अनिवार्य) 


9 ART उजवा कालवा 
विभाग ,फलटण 


३७५ 


83 


(विवरणपत्र- 
(9) 


(विवरणपत्र- 
१७) 


मागणी क्र.-३ 
२७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
प्रकल्प, ८० सर्वसाधारण, (००१) 
संचालन व प्रशासन (०४) परिरक्षण 
आस्थापना (०४)(०७ अधीक्षक 
अभियंता पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 
(२७०१ ९९३१) (अनिवायी 


ह लघु पाटबंधारे 
विभाग क्र.१,पंढरपूर 


YR 


3 


(विवरणपत्र- 
¢) 


(विवरणपत्र- 
१८) 


मागणी क्र.आय-५, (नियत अस्थायी 
आस्थापना) 

४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे, या 
ais भांडवली खर्च, (१९०, 
सार्वजनीक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील  गुंतवणुका (०४) 
योजनेतर-वेतनावरीलळ खर्चासाठी 
भागभांडवळी अंशदान (०४)(०१) 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळास भागभांडवली अंडादान 
(४७०१ आय १६२) 


मागणी क्र.आय-५, (रूपांतरित 
अस्थायी आस्थापना) 
४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
या वरील भांडवली खर्च १९०, 
सार्वजनीक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका (०२) 
योजनांतर्गत (०२)(०१) महाराष्ट्र 
कृष्णा खोरे विकास महामंडळास 
भागभांडवली अंशदान (उर्वरित 
महाराष्ट्र) (8909 एच ६२९) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः :आस्था २०१८/(प्र.क्र.१९३ /२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


मागणी क्र आय-३ 
२७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
९ कार्यकारी अभियंता प्रकल्प, ८० सर्वसाधारण, (००१) 
चासकमान पाटबंधारे ९४ २२० संचालन व प्रशासन (०४) 
विभाग पुणे विवरणपत्र -९ विवरणपत्र-१९ | परिरक्षण आस्थापना (०४)(०७) 
अधीक्षक अभियंता पुणे पाटबंधारे 
मंडळ, पुणे (२७०१ ९९३१) 
(अनिवा्यी” 
मागणी क्र.-३ 
२७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
कार्यकारी अभियंता, ५ प्रकल्प, ८० सर्वसाधारण, (००१) 
. पुणे पाटबंधारे मंडळ, | (विवरणपत्र- वि संचालन व प्रशासन (०४) परिरक्षण 
पुणे अंतर्गत अतिरिक्‍त १०) आस्थापना (०४(०७ अधीक्षक 
पदे अभियंता पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 
(२७०१ ९९३१) (अनिवार्य) 
मागणी क्र.-३, 
२७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
र कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प, (८०) सर्वसाधारण, (००१) 
खडकवासला ae ai _ संचालन व प्रशासन, (08%) 
oe कां (विवरणपत्र- रि वार se 
पाटबंधारे विभाग, पुणे तो क्षण आस्थापना (०४(०७) 
अधीक्षक अभियंता पुणे पाटबंधारे 
मंडळ, पुणे(२७०१ ९९३१) 
(अनिवार्य) 
मागणी क्र आय-३ 
१२ कार्यकारी २७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
अभियंता,चासकमान प्रकल्प, ८० सर्वसाधारण, (००१) 
पाटबंधारे विभाग पुणे ळा = वि संचालन व प्रशासन (०४) परिरक्षण 
दाती ( १२) einen _ 
अंतर्गतील अतिरिक्त आस्थापना (०४(०७ अधी 
पदे अभियंता पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 
(२७०१ ९९३१) (अनिवायी” 
एकूण १४६६ ८९३ 
Sanjay Jagannath 
Savane 


(सं.ज.सवने) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


